RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra .gov .in 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १० मार्च २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


आदेश 


क्रमांक टीपीएस - १११५/ ३५५/ प्र. क्र . २०५/ २०१५/ नवि-९ . - ज्याअर्थी, चाळीसगाव शहराच्या मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) 
चे कलम ३१ चे उप - कलम (१) अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो / चाळीसगाव / सु/ टीपीव्ही -४/ ७७८३, 
दिनांक २१ डिसेंबर १९८९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ मार्च १९९० पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे चाळीसगाव येथील सर्व्हे नंबर ३८९ पैकी मधील ३७०० 
चौ . मी . क्षेत्र (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक ९३- खेळाचे मैदानकरिता आरक्षित आहे व सदर आरक्षणाचे समुचित 
प्राधिकरण चाळीसगाव नगरपरिषद हे आहे (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, चाळीसगाव नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधले आहे) उक्त जागा उक्त विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
नगरपरिषदेवर दिनांक ६ जुलै २०१२ व ११ जानेवारी २०१३ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त 
नगरपरिषदेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त नगरपरिषदेने 
विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३३२८ / २०१४ मध्ये दिनांक २१ जुलै 
२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले 
आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (१) व (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील चाळीसगाव 
शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ९३- खेळाचे मैदान ( पैकी) ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित 
करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद, जिल्हा जळगाव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्वे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील आरक्षण 


3 


स . नं . ३८९ पैकी 


३७०० चौ . मी . 


मौजे चाळीसगाव , 
तालुका चाळीसगाव, 
जिल्हा जळगाव . 


“ आरक्षण क्रमांक ९३ 
खेळाचे मैदान ”. 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांच्या www. tp . maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 10 March 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


___ No. TPS - 1115/ 355 /CR- 205/ 2015 /UD- 9. - Whereas , the Director of Town Planning , Pune s Notification 
No. DP- Chalisgaon / R / TPV- 4 /7783, dated 21st December 1991 has sanctioned the Revised Development 
Plan of Chalisgaon City for its Original Limit (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") 
under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) and the same has came into force with effect from 
the 1st March 1990 ; 


and whereas , in the said Development Plan , the land Survey No. 389 (pt.) , admeasuring 
3700 sq . Mtrs . ofMauje , taluka Chalisgaon , (hereinafter referred to as “ the said Land ”) is reserved as 
Site No . 93 “ Playground " . The Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Council, 
Chalisgaon( hereinafter referred to as “ the said Authority ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


३ 


and whereas , the said Land has not been acquired by the Chalisgaon Municipal Council (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Council") within ten years from the date on which the said Development 
Plan came into force ; 


and whereas, the owner of the said Land had , served a Notice dated 6th July 2012 and 11th 
January 2013 Section 127 ( 1 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Notice" ) to the said 
Municipal Council, being the Planning Authority , informing that the said Land has not been acquired by 
the said Municipal Council, within the stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Municipal Council ; 


and whereas, Honourable High Court in Writ Petition No. 3328 /2014 , filed by the owner of the said 
land vide its Order , dated 21st July 2014 has held that, the said reservation to the extent of the said 
land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas, it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land, has been 
lapsed. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (2 ) of Section 127 of 
the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said reservation viz , " Site No. 93 Playground (pt.)" on the said Land stands lapsed from 
the sanctioned Development Plan of Chalisgaon (Revised ) and the said Land stands released from the 
said reservation and shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of land released from reservation vide this Order is 
available in the office of the Chief Officer, Chalisgaon Municipal Council , Chalisgaon during office hours 
on all working days for inspection of public up to one month . 


Schedule 


Sr. 


Mauje , Taluka , 

District 


Survey No. / 
Gat No. 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


3700 sq . mtrs. 


Mauje Chalisgaon , 
Taluka Chalisgaon , 
District Jalgaon . 


Survey No . 
389 (pt.) 


Site No. 93 
" Playground " 


This Order shall also be available on the Government website www .maharashtra . gov.in as well as 
on web site of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/ ४८४३४ / २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १२ मे १९०४, भाग एक, नाशिक विभागीय 
पुरवणी याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र 
जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन 
हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांच्या “ उक्त जमिनी ” 
असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ”म्हणून लागू असतील ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनी अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ तालुक्याचा 
प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ याअन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव सादडपाडा 
गट 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


क्षेत्र 


पूर्व 


हे . आर 


२. ११ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३६ 


नदी 


गट नंबर १० - अ , 
गट नंबर १० - ब 


गट नंबर ८ , 
गट नंबर १० - अ. 


१. ३२ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


गट नंबर १२ 


गट नंबर १० - अ , 


१० - ब . 


२ .९३ 


मौजे कुंभाळ्याची शीव 


गट नंबर १७, 
मौजे कुंभाळ्याची 
शीव . 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 
गट नंबर १७ . 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ , 
गट नंबर १३, १४. 


१. ०१ 


गट नंबर २० 


गट नंबर १७ 


मौजे कुंभाळ्याची शीव 
गट नंबर १७ 


गट नंबर १७ 
गट नंबर १८ 


२.०१ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 


३ 


8 


हे . आर 


१ . ८० 


TH 


० . ७४ 


मौजे कुंभाळ्याची शीव 
फॉरेस्ट गट नंबर २२ 
फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


मौजे कुंभाळ्याची शीव फॉरेस्ट गट नंबर २२ गट नंबर २० 
गट नंबर २८ गट नंबर २८ फॉरेस्ट गट नंबर २४ 
फॉरेस्ट गट नंबर २३, फॉरेस्ट गट नंबर ३६ । । गट नंबर २, ४, 
२५ , २६ , २८ . 

१० - अ , १२ , ३९ . 


६ . २३ 


६ .५३ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


गट नंबर ३१, ३४, ३५ नदी 


गट नंबर २७, २८ , 
२९ . 


नदी. 


० . ७१ 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


गट नंबर ३३ 


गट नंबर ३१ 


गट नंबर ३३, ३४ 
फॉरेस्ट गट नंबर ३६ 


० .९३ 


गट नंबर ६ , ३८ 


गट नंबर ३८ 


गट नंबर ८ 


X 


एकूण क्षेत्र.. 


२६. ३२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, २८ मार्च २०१६. 


No . RB/ Desk-II/Land- 4/ 48434/ 2015. - Whereas, the Commissioner of Nashik has in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act , 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part I Supplement, dated 12th May 1904, the Notification , Commissioner of Nashik , declared 
that the provisions of Chapter IV of “ Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest 
Land / Waste Land which is not included in the Reserved Forest but which is the property of Government, 
or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the forest produce 
of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as " the said land ) as a “ Protected Forest" ; 

and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a 
“ Reserved Forest ". 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forest Department 
No . FLD- 1081/ F- 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom. VIll of 1958 )] the 
Commissioner of Nashik hereby – 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
( b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as Reserved 

Forest ; 
(c ) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; and 
( d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dindori Sub - Division , Dindori , district Nashik in charge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the Reserved Forest, or in or over any forest produce , and to deal with the 
same as provided in Chapter II of the said Act; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


(e ) appoints the Collector, Nashik to hear Appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Nashik , taluka Peth , village Sadadpada 

Boundaries 


Gat No . 


Area 


North 


West 


East 

4 


South 

5 


H . A . 


2 . 11 


Gat No. 10 - A , 10 - B 


Gat No. 8 , 10 -A 


River 


Forest 
Gat No . 36 . 
Gat No. 12 


1. 32 


Forest Gat No. 22 


Forest Gat No. 22 


Gat No. 10 - A , 
10 - B . 


2 . 93 


Boundary of 
village Kumbhale . 


Gat No . 17 , 
Boundary of 
village Kumbhale 
Gat No. 20 


Forest 
Gat No. 22 
Gat No. 17 . 


Forest 
Gat No . 22 , 
Gat No. 13 , 14 . 


1.01 


Gat No . 17 


Gat No. 17 


Boundary of 
village Kumbhale . 
Gat No . 17 


2 .01 


Forest Gat No. 22 


Gat No . 18 


Forest 
Gat No. 22 . 


1. 80 


Gat No. 20 


Boundary of 
village Kumbhale 
Forest Gat No. 22 


Boundary of 
village Kumbhale 
Gat No. 28 


Forest 
Gat No . 22 . 
Gat No . 28 


0 .74 


6 . 23 


Forest GatNo. 22 


Forest 
Gat No . 36 


Forest 
GatNo . 24 . 
Gat No . 2 , 4 , 
10 - A , 12 , 39. 
GatNo. 27 , 28 , 


6 .53 


Forest Gat No. 23, 
25 , 26 , 28 . 
Gat No. 31, 34 , 35 
River. 
Gat No . 33 


Forest Gat No. 22 


River 


29 . 


ForestGatNo . 22 


37 


0.71 
0. 93 


Gat No . 33, 34 GatNo. 31 
Forest Gat No. 36 Gat No. 8 


Gat No. 6 , 38 


Gat No . 38 


Total.. 


26 . 32 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 28 March 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

दुरुस्त अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मशा/ कक्ष- ३/ ५ / ३३ / १४० / २२१३ / २०१६. शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वनविभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ( सन 
१९६६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याचा पोट - कलम ( ४), पोट 
कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनाने प्रत्यायोजित केलेल्या शक्तींचा 
वापर करून दिनांक ४ जुलै २००२ पासून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर 
तालुक्यातील शिंदेवाडी या वाडीचे अनुसूचीत सामील केलेल्या भूमापन 
क्रमांक २१ ते २३, २८ , ३० ते ३७, ६४ ते १०० , १०९ , ११० , ११२ ते 
११९ , ४८८, ५०३ ते ५२४ , ५२६, ५२८ ते ५३२ , ५३४ , ५३५, ५३८ ते 
५४० , ५४२ ते ५६० , ५६३, ५६४ , ५६५ , ५६६, ५७२ , ६१६ व ६३४ या 
गटांच्या हद्दी असलेल्या व नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर तालुक्यातील 
शिंदेवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर केले 
आहे. तसा मसुदा दिनांक २६ सप्टेंबर २००२ व दुरुस्ती अधिसूचना १८ 
डिसेंबर २०१४ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केला होता . 
तथापि , सदर अनुसूचीमध्ये गट नंबर २९ , ५२५ , ५२७, ५४१ , ५८३ व 
६३२ नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे . 

दुरुस्त अनुसूची 
भूमापन क्रमांक . - २१ ते २३ , २८ , ३० ते ३७, ६४ ते १०० , १०९ , 
११० , ११२ ते ११९ , ४८८, ५०३ ते ५२४ , ५२६, ५२८ ते ५३२ , ५३४, 
५३५, ५३८ ते ५४०, ५४२ ते ५६० , ५६३, ५६४ , ५६५ , ५६६, ५७२ , 
६१६, ६३४ , २९ , ५२५, ५२७, ५४१, ५८३ व ६३२ . 

दीपेन्द्र सिंह कुशवाह , 

जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
नाशिक , १५ मार्च २०१६. 


भारतातून व परदेशातून लाखोंच्या संख्येने भाविक जळगाव येथील संत 
कंवरराम बाबा समाधीकडे दर्शनासाठी येत असतात. या उत्सवास एक 
प्रकारे यात्रेप्रमाणे स्वरूप आलेले असते. तसेच दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी हिंदू धर्मियांचे वसुबारस, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी धनत्रयोदशी , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ रोजी नरक चतुर्थी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी दिपावली, लक्ष्मीपूजन, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी बलीप्रतिपदा 
( पाडवा), दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी भाऊबीज असे सण मोठ्या 
उत्साहाने साजरे होणार आहेत. या निमित्ताने जिल्ह्यात बाजारपेठेत 
खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. तसेच जिल्ह्यात विविध 
स्वरूपात धार्मिक उत्सव , पालखी, यात्रा, मिरवणुका, प्रवचने, दिंडी, 
वहन अशा कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे . सदरचे सण 
उत्सव व धार्मिक कार्यक्रम पाहता एका ठराविक धर्माच्या लोकांचे उत्सव 
असलेले पाहून जातीयवादी व समाजकंटक याचा गैरफायदा घेतात व 
शुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था चिघळण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
__ तसेच जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते शासनाच्या 
विरोधात विविध कारणांवरून आंदोलन करीत असून, दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१५ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ व काळाचेही पुढे केव्हाही थाळी 

आंदोलन करणेचा इशारा संबंधित पक्षाचे पदाधिकारी यांनी दिलेला आहे . 
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील अंमळनेर तालुक्यात दहीवद येथील ग्रामस्थ हे 
रेशनचे वाटप , रेशनकार्ड, त्यात झालेला गैरप्रकार इत्यादींसाठी एस. डी. एम . 
कार्यालय येथे उपोषणास बसलेले आहेत . 

तसेच सध्याच्या काळात राज्यभर व जिल्ह्यात राजकीय , शैक्षणिक 
धार्मिक , जातीय आरक्षण यावरून, तसेच मराठा , धनगर , मुस्लीम 
आरक्षणाबाबत सरकारविरूद्ध आंदोलन, मोर्चेविरोधकांचे सुरू आहेत . 
ऐन सणाच्या काळात बाजारपेठामध्ये सर्वसामान्य जनतेला, गरीबाला माफक 
दरात दाळी, साळी, कडधान्य , धान्य इत्यादीचा पुरवठा व्हावा व काळा 
बाजार थांबवावा यासाठी देखील विविध विरोधी पक्षांकडून शासनाविरूद्ध 
आंदोलन चालू आहे. आगामी काळ हा एका ठराविक धार्मिक जनसमुदायाच्या 
उत्सवाचा आहे. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी 
राजकीय पक्ष आंदोलन करीत आहे व भविष्यात ते करत राहतील . 
त्यामुळे अशा काळात सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक 
तत्वांकडून बाधीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दृष्टिकोनातून 
तसेच जळगाव जिल्हा हा अतिसंवेदनाक्षम , जातीय संवेदनशील असल्याने 
शुल्लक कारणावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्था , तसेच सार्वजनिक 
शांततेचा भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच जिल्ह्यात असलेले मंत्रिमंडळातील नेत्यांचे दौरे नियमित सुरू 
असून , त्या दरम्यानसुद्धा विरोधक काहीनाकाही शुल्लक कारणावरून 
सत्ताधारी पक्षाच्याविरूद्ध निदर्शने करण्याचा प्रयत्न करतात . त्यामुळे अनुचित 
घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून 
कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या 
पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परिरक्षण करण्याकरीता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (१ ) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :- - 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले. - १ . पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

___ ४३६७/जिविशा/ का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१५, जळगाव , 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५. 
२ . मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
___ दंडप्र- १ / कावि / २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम 
( १ ) व ( ३) . 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र-१/ कावि -५१४८५/ २०१५. – पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांनी 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ या काळात मोठ्या 
स्वरूपात सिंधी बांधवांकडून परमपूज्य संत कंवरराम बाबा यांचे वर्शी 
महोत्सव साजरा होत असून, सदर उत्सवात जिल्ह्यातून , राज्यातून , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणेकिंवा बरोबर नेणे ; 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

(इ ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे 
पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे . हा आदेश लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक । 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ चे सकाळी १० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 

राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 


वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२ जानेवारी २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ ( १),( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे . 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),( ३) नुसार प्राप्त इ 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे . 

( अ ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे. 

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे , अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक , तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे. 
( ब) प्रेतयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 
___ प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ रोजीचे०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २ जानेवारी 
२०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , ३० ऑक्टोबर २०१५ . 


मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ कार्या-९- ब- १/ ३७०८/ २०१५. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १०४६३/ २०१५, दिनांक 
१५ डिसेंबर २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात व विविध प्रश्नाच्या 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा ईद - ए-मिलाद 
व दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ रोजी खिश्चन धर्मियांचा खिसमस हे सण 
साजरे करण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन वर्षाचे अनुषंगाने जिल्ह्यात 
विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे . 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


हुद्दा 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना. बँका/ डी - ४/ महावीरसह.बँक ( अवसा)/ क . १५६/ अधिकार / ५०७२ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या अधिसूचनेअन्वये श्री महावीर सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन 
राहून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
२ 
१ श्री . अशोक गिरधर चौधरी वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी जळगाव , धुळे, नंदुरबार , 

नाशिक , औरंगाबाद व 

बुलढाणा जिल्हे . 
२ श्री . गणेश त्र्यंबक पाटील सिनीयर ऑफीसर विशेष वसुली अधिकारी जळगाव, धुळे , नंदुरबार , 

नाशिक , औरंगाबाद व 

बुलढाणा जिल्हे. 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज, गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
(५) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली, सेवानिवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

सुनील पवार , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
पुणे, १९ डिसेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ नामको बँक / क. १५६/ अधिकार / ५०७३ / सन २०१५.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या अधिसूचनेअन्वये दि नाशिक मर्चटस् को - ऑप . बँक लिमिटेड , नाशिक ( मल्टीस्टेट बँक ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील 
अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


३ 


व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


१ 
२ 


श्री . खोपे दिलीप बाळाजी 
श्री . बागुल संजय दत्तात्रय 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


अटी : ( १) सदरचे अधिकार हे बँक बहुराज्जीय संस्था होण्यापूर्वी निर्गमित झालेल्या कलम ९१ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील. बँक बहुराज्यीय झाल्यानंतरच्या दाखल प्रकरणी कलम ९१ व १०१ अन्वये निर्गमित झालेल्या वसुली 

दाखल्यांकरिता नसतील . 
( २) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( ३) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ४ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ५) नियमानुसार सरचार्ज, गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ६ ) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ७) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली, सेवानिवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(८ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

सुनील पवार , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
पुणे , १९ डिसेंबर २०१५. 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -४/ धुळे व नंदुरबार जि .म. सह. बँक नंदुरबार /विवअ/ क . १५६/ अधि. प्र.८३३१/ सन २०१५ . – मी , एस. वाय. पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल- १४९३/ ११६२/सीआर- ४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकारी यांना सदर बँकेच्या कर्जदारांकडून येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली 
करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार निबंधकांचे अधिकार दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत प्रदान 
करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम २ मधील व्याख्येनुसार वसुली अधिकारी म्हणून 
समजण्यात येतील. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


___ 


न् 


र 


श्री. प्रमोद ओंकार चौधरी 
श्री . नाना महारू शिंदे 
श्री . दंगल भिला पवार 
श्री. ठाणसिंग भिका राजपुत 
श्री . सुनिल विश्वासराव पाटील 
श्री . केशव ज्ञानदेव जगताप 
श्री . शांतीलाल अंबर आखाडे 
श्री. प्रभाकर जगन्नाथ बोरसे 
श्री. जितेंद्र धनसिंग गिरासे 
श्री . रमेश रुपचंद शिरसाठ 


विभागीय अधिकारी, नंदुरबार 
विशेष वसुली अधिकारी, नंदुरबार 
तपासणीस, स्टेशनरोड, नंदुरबार 
तपासणीस, शनिमंडळ, रनाळा 
तपासणीस, भालेर , कोपी 
तपासणीस, धानोरा 
तपासणीस, बचतगट , नंदुरबार 
सिनीयर ऑफीसर , शहादा 
तपासणीस , ब्राम्हणपुरी, तालुका शहादा 
तपासणीस , शहादा 


नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 


७ 


७ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


११ 


परिशिष्ट – चालू 


श्री. बन्सी धोंडू साटोटे तपासणीस , मंदाणा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री. चंद्रकांत लोटन निकुंभ तपासणीस , वडाळी , तोरखेडा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . आनंदा सत्तरसिंग नाईक तपासणीस , प्रकाशा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . हेमंत विश्वास मोरे तपासणीस, कहाटुळ 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . परमेश्वर जाधव चव्हाण विभागीय अधिकारी, तळोदा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री. प्रदिप पुरुषोत्तम बागुल विशेष वसुली अधिकारी , तळोदा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . पंढरीनाथ पुंडलिक मराठे तपासणीस, तळोदा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . श्री . जगन पांडु मराठे तपासणीस, अक्कलकुवा, खापर 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री. रामा फुलजी वळवी तपासणीस, मोलगी 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . प्रकाश जेठ्या वळवी विभागीय अधिकारी, नवापूर 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . दारासिंग रडत्या वसावे विशेष वसुली अधिकारी, नवापूर 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . निमा तात्या गावीत तपासणीस, विसरवाडी , चिंचपाडा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . सुधाकर बापजी वळवी तपासणीस , खांडबारा 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . आपसिंग उगरावण्या पावरा तपासणीस , धडगाव 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . दिलीप नारसिंग पावरा तपासणीस , धडगाव 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . दगडू पंडीत देवरे व्यवस्थापक , कर्ज वसुली 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री. जगन्नाथ उत्तम भामरे सिनियर ऑफीसर , कर्ज वसुली 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . बापुराव राजाराम पाटील सिनियर ऑफीसर कर्ज 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
अटी व शर्ती : 
१. सदरचे अधिकार , सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ जून २०१६ यापैकी जो कालावधी आधी असेल 

त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 
२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून कलम १०१ कलम ९८ व कलम ४९ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र/ हुकूमनामा यांची 

कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे . 
४. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र . क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००८ अन्वये पत्र व्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करण्यास मनाई आहे . 
५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे . 
६. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे जिल्हा 

विशेष लेखापरिक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 
हा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 

एस. वाय . पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १८ डिसेंबर २०१५. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


वाचावे.- अध्यक्ष/मॅनेजर , इंदिरा महिला सहकारी बँक लिमिटेड, नंदुरबार यांचेकडील क्रमांक ३६/३१५ , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे पत्र व 
त्यासोबत संचालक मंडळ सभा, दिनांक २७ एप्रिल २०१५, ठराव क्रमांक ७. 

आदेश 
क्रमांक वि -११/ का . वि. २३ / वसुली/ इंमसबँक/ क. १५६/ अधि ./ प्रदान/९५८२/ सन २०१५. - मी , जे. के. ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/११६२/ सीआर-४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील इंदिरा 
महिला सहकारी बँक लिमिटेड , नंदुरबार या बँकेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर बँकेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा, मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून वसूल करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे 
अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 


सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


TV 


श्री. आवडू महादू बोरसे 

ज्युनिअर ऑफीसर 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . अर्जुनसिंग भगवानसिंग रघुवंशी 

लिपिक 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १. उक्त बँकेचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/ ९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तत्काळ भरणा 
करून अहवाल सादर करावा . 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 

या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-०४/प्र . क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना 

शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 
५. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६ . जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तिश: राहील. 
७. सदर बँकेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

जे. के . ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, धुळे. 
धुळे , २१ डिसेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


१३ 


ORDER 
No. EST17494 /2015 . – The Principal District and Sessions Judge ,Nashik is pleased to grant leave to 
the following Officers for the period mentioned against their names : 
Sr.No . Name and Designation 

Period 


1 


Shri . S . R . Kadam , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Earned Leave for six (6 ) days from 21st 
December 2015 to 26th December 2015 prefixing 
Sunday falling on 20th December 2015 and suffixing 
holidays falling on 27th December 2015 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 19th December 2015 after office hours to 
28th December 2015 before office hours . 


2 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Earned Leave for three (3 ) days from 21st 
December 2015 to 23rd December 2015 
prefixing Sunday falling on 20th December 2015 
and suffixing holidays falling on 24th December 
2015 and 25th December 2015 with permission 
to leave headquarters with effect from 19th 
December 2015 after office hours to 26th 
December 2015 before office hours . 
Earned Leave for one ( 1) day i. e. 17th December 
2015 with permission to leave headquarters with 
effect from 16th December 2015 after office 
hours to 18th December 2015 before office 
hours . 


3 


Shri. S. G . Adake , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Schedule 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 

addition to their own duties. 


Shri. S . R . Kadam , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Shri. U . S . Joshi-Phalke , 
District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik alongwith the additional charge of 
Shri. N . B . Bhos, District Judge- 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik with effect from 
21st December 2015 after office hours to 28th 
December 2015 before office hours . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


Schedule - contd . 

(11) 


2 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 


Nashik 


Smt. A . H . Kashikar, 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
with effect from 19th December 2015 after office 
hours to 23rd December 2015 after office hours 
and with Smt. S . N . Sachdeo, 3rd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Nashik 23rd December 
2015 after office hours to 26th December 2015 
before office hours . 


3 


Shri. S . G . Adake, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. R . R . Hastekar , 
Joint Civil Judge, Senior Division , Niphad . 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge, 

Nashik 


Nashik , 17th December 2015 . 


ORDER 


No . EST /7505 /2015 . – The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant leave to 
the following Officers for the period mentioned against his names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


Shri. R . R . Patare , 
Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Earned Leave for three (3 ) days from 21st 
December 2015 to 23rd December 2015 prefixing 
Sunday falling on 20th December 2015 and 
suffixing holidays falling on 24th December 2015 
and 25th December 2015 with permission to 
leave headquarters with effect from 19th 
December 2015 after office hours to 26th 
December 2015 before office hours . 
Earned Leave for one day ( 1) i.e . 19th December 


2 


Smt. S. V. Chandak, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


94 


Schedule – contd. 


3 Smt. D . D . Kolapakar, 

( 1) Ex-post-facto sanction to the Earned leave 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 

for two (2 ) days on 15th December 2015 and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 

16th December 2015 . 
( 2 ) Earned Leave for two (2) days on 21st 

December 2015 and 22nd December 2015 
prefixing Sunday falling on 20th December 
2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 19th December 2015 after 
office hours to 23rd December 2015 before 

office hours . 
4 Smt. A . H . Thakur, 

Earned Leave for eight (8 ) days from 16th 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and December 2015 to 23rd December 2015 suffixing 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . holidays falling on 24th December 2015 and 

25th December 2015 with permission to leave 
headquarters with effect from 16th December 
2015 after office hours to 26th December 2015 

before office hours . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave during the 
above period. 

Schedule 


Name and Designation 


1 


2 


Shri. R . R . Patare . 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 
Smt. S . V . Chandak , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 
Smt. D . D . Kolapakar, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class ,Malegaon . 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Shri . S . Z . Pawar , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 
Smt. J. B . Goyal, 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
Smt. J. B . Goyal, 
8th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , Nashik . 
Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Malegaon . 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 18th December 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १ /पीओएल-१ / २७८० / २०१६. - मकर संक्रांतीनिमित्त नाशिक 
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उडविल्या जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात येणारा 
मांजा (दोरा) हा नॉयलॉन स्वरूपात वापर करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास 
आले आहे. मकर संक्रांतीचे अगोदर व नंतर काही दिवस पतंग उडविण्याचे 
प्रमाण जास्त प्रमाणात असते त्यासाठी नॉयलॉन दोरा ( मांजा) या धाग्याचा 
मोठ्याप्रमाणात वापर होतो. दोन पतंगांमध्ये (दोऱ्याचे) घर्षण होऊन 
मोठ्याप्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतींमध्ये सदर मांजा अडकतो 
व त्यामुळे वन्य पक्षी यांचे जीवितास धोका निर्माण होऊन वन्य पशु- पक्षी 
जखमी/ मृत होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेमाझे निदर्शनास 
आणून दिलेले आहे . 

मी , रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २) अन्वये मला प्रदान करण्यात । 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस 
आयुक्तालय नाशिक शहर हद्द सोडून) खबरदारीचा उपाय म्हणून दिनांक 
२४ डिसेंबर २०१५ ते २० जानेवारी २०१६ पावेतो पतंग उडविण्यासाठी 
तयार करण्यात येणारा नॉयलॉन मांजा निर्मिती, विक्री व वापर यावर बंदी 
घालीत आहे . 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
तसेच वन्य पक्षांचे जीवितास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) नुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते, शेतकरी हे मोर्चा, धरणे , रास्ता रोको, 
उपोषण यासारखे विविध राजकिय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथे नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक व दिंडोरी 
येथे नगरपंचायत निवडणूक होणार असल्याने तसेच सन २०१६ या नवीन 
वर्षाची सुरुवात होत असल्याने जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात तरूण मंडळी 
तसेच हौशी लोक मद्यपान करून नवीन वर्षाच्या आगमनाचा उत्सव 
साजरा करतात. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ चे सकाळी 
०० . ०० ते दिनांक १० जानेवारी २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

( क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे ; 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , २३ डिसेंबर २०१५ . 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल - १/ २७८६/ सन २०१४ . – ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक, नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१)(३)/ 
६५७८ / २०१५, दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, सटाणा, येवला, चांदवड व 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


१७ 


आदेश 


जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ चे सकाळी १०. ०० वाजेपासून 
ते दिनांक १० जानेवारी २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक वि -१/ रोजवुड हौ . सोसा./ क. १०२ / अ. आदेश/ ४९६० / २०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, गोपाळ मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये रोजवुड गार्डन को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ह्या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबतचा 
वाचावे क्रमांक १ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ४ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , २८ डिसेंबर २०१५ . 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -६ / पारस मोटार वाहतूक सह. संस्था / क . १०२/ अ. आदेश / 
५५९९ / सन २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१०२ (२) मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , गोपाळ मावळे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये पारस मोटार 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , गाळा नं . २७ - अ, मुख्य मार्केट 
यार्ड, पंचवटी, नाशिक तालुका जिल्हा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
जीएनएल/( सी)/ ५३२७ / २०१३ , दिनांक १५ जानेवारी २०१३ ह्या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश या आदेशान्वये कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , १० डिसेंबर २०१५. 


क्रमांक वि- १/ इंद्रा हौ. सो ./पो .नि . दु./मंजूर / आदेश/४७१७/ २०१५ . 
मी , गोपाळ मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ (१), 
कलम १५ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १२ व नियम १४ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार नमूद संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभा , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ मध्ये संमत केलेले ठरावानुसार संस्थेच्या 
नावात इंदिरा गृहनिर्माण आदिवासी (शिवनगर ) सहकारी संस्था मर्यादित, 
नाशिक याऐवजी इंद्रा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक 
असा बदल करून संस्थेने सादर केलेले आदर्श उपविधी मंजूर करत 
असून उपविधी नोंदणीचे ज्ञापन , पुरवणी क्रमांक ४ ची प्रत व मंजूर 
उपविधीची प्रत स्वतंत्ररित्या निर्गमित करीत आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


नाशिक , १ डिसेंबर २०१५ . 


क्रमांक वि - ६/ दत्त मालवाहतूक सह. संस्था/ क. १०२/ अ. आदेश/५६०० / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( २) मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , गोपाळ मावळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका नाशिक या आदेशान्वये दत्त मालवाहतूक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / जीएनएन/ १२०१/ १९९४ , दिनांक १ जानेवारी १९९४ 

ह्या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


वाचावे . - ( १) या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक वि -१ / रोजवुड हौ . 

सोसा/ क . १०२/ अ. आदेश/ सन २०१५ , दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१५. 


( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 

मधील तरतूद . 


नाशिक १० डिसेंबर २०१५ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ गोदावरी वाहतूक सह. संस्था/ क. १०२/ अ. आदेश/ ५६०१ / 
सन २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(२) मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , गोपाळ मावळे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका नाशिक या आदेशान्वये गोदावरी 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , काठे गल्ली, द्वारका, नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ जीएनएन/ १२०४ / १९८५, दिनांक २९ 
एप्रिल १९८५ ह्या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१५ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे . 


संस्था, एरंडोल यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली होती . 
परंतु मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव यांच्या कार्यालयात 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ राजी दिलेल्या सुचनेनुसार श्री. आर. एस. 
महाजन, लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, एरंडोल यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) 
नुसार संस्थेचा अधिकारी/पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य 
दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व 
संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके 
दस्तऐवज ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल , २६ ऑक्टोबर २०१५ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

गोपाळ मावळे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, धुळे . 
नाशिक , १० डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जेजीए / ईडीएल / पीआरडी/( आय)/ ८२७ / १६८०/ सन २०१५. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव हे अधिसूचित करतात की , सत्यमेव जयते स्वच्छता अभियान 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन 
१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ ईडीएल/पीआरडी/( आय)/ ८२७ / 
२०१५, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये वर्गीकरण उत्पादक संस्था व 
उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था आहे . 
एरंडोल, ३ ऑक्टोबर २०१५ . 


क्रमांक आस्था / अंति . आ ./ एता मा . औ. सं . एरंडोल/ १९७२/ सन २०१५. 
मी, किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका 
एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये एरंडोल तालुका 
मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर 
संस्थेवर श्री . डी . व्ही . साबळे, सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करण्यात आलेली होती. परंतु मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, जळगाव यांच्या कार्यालयात दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ राजी 
दिलेल्या सुचनेनुसार श्री . आर. एस . महाजन , लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अंति. आ./ समता स्वयंरोएरंडोल/ १९६५/ सन २०१५. 
मी, किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका 
एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये समता स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ 
चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर श्री . डी . व्ही . 
साबळे, सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अधिकारी/पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य 
दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व 
संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके 
दस्तऐवज ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिला असे . 
एरंडोल, २६ ऑक्टोबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अंति. आ . / मा . फु . जि . प्रे. स . सं . एरंडोल/ १९७९ / सन 
२०१५. - मी, किशोर पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


१९ 


आदेश 


तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये महात्मा फुले 
जिनिंग प्रोसेसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल , तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर 
संस्थेवर श्री . डी . एच. लोहार , सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी) अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करण्यात आलेली होती. परंतु मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, जळगाव यांच्या कार्यालयात दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ राजी 
दिलेल्या सुचनेनुसार श्री . आर. डी . पाटील, लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य 
दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व 
संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके 
दस्तऐवज ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिला असे . 
एरंडोल, २६ ऑक्टोबर २०१५. 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ जय समर्थ सह . फुटसेल सं./ अं. आ ./ २१३८/ 
सन २०१५. - मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये 
जय समर्थ सहकारी फुटसेल सोसायटी मर्यादित , एरंडोल, तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर 
संस्थेवर श्री . आर. एस. महाजन, लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन / अवसा./ युवा संकल्प स्वयंरो/ अं . आ ./ २१३१/ सन 
२०१५ .- मी ,किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये युवा संकल्प 
स्वयंरोजगार बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका 
एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार 
सदर संस्थेवर श्री . आर. एस. महाजन , लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ एरंडोल ता . ग्रा . का . ए./ अं. आ ./ २१४५/ सन 
२०१५.- मी ,किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये एरंडोल 
तालुका ग्रामीण कारागिरांची बहुउद्देशीय ग्रामोद्योग संस्था मर्यादित, 
एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या 
कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर श्री . आर. एस. महाजन , लिपिक अधिन 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५. 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 


एरंडोल , २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ बबनदादा औद्यो. सं./ अं . आ ./ २१५९ / सन 
२०१५ .- मी ,किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये बबनदादा 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, आडगाव, तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री . आर. एस. महाजन, लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे . 


आदेश 
क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ मेहतर स. मागाबहु / अं . आ ./ २१७३ / सन 
२०१५ .- मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये मेहतर 
समाज मागास बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, 
एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या 
कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर श्री . आर. एस . महाजन , लिपिक अधिन 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल , २३ नोव्हेंबर २०१५. 


एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा. /एकविरापाणीवापर सं / अं. आ ./२१६६/ सन 
२०१५. - मी ,किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये एकविरा देवी 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री . आर. एस . महाजन, लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( २) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./पंडित दि . यंत्र/ अं. आ ./ २१८०/ सन २०१५. 
मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये पंडित दिनदयाल 
यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्यादित, कासोदा , तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री . आर. डी . पाटील, लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , एरंडोल यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल , २३ नोव्हेंबर २०१५. 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 


एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


२१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन / अवसा./ गजानन नं . सह. गृहनिका/ अं . आ ./ २१८७ / 
सन २०१५. - मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये 
गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर 
संस्थेवर श्री . एस . के . पाटील , पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था, एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे . 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./व्यंकटेश सह. गृहनिए / अं. आ./ २२०१/ सन 
२०१५.- मी, किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) अन्वये श्री व्यंकटेश 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री. आर. डी . पाटील, उपलेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, एरंडोल यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन / अवसा./ वा . मेह. सह .मागृनिए/ अं. आ ./ २१९४ / सन 
२०१५ .- मी ,किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये वाल्मीकी 
मेहत्तर समाज मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या 
कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम । 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर श्री. आर. डी . पाटील , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ अजिंक्य सह. गृहनिए/ अं. आ ./२२०८/ सन 
२०१५. - मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अजिंक्य 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( १) नुसार सदर संस्थेवर श्री . 
आर . डी . पाटील , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , एरंडोल यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (२ ) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 
एरंडोल , २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ७ - १३, २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा/ श्रमवैभवसह. गृहनि ./ अं . आ ./२२१४/ सन 
२०१५ .- मी ,किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये श्रमवैभव 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री. आर. डी . पाटील, उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, एरंडोल यांची 
ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ सुमन हौ . सो ./ नोंदणी/ सन २०१५. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिन्नर , जिल्हा नाशिक हे अधिसूचित करतात की , 
सुमन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सिन्नर , तालुका सिन्नर , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एसएनआर/ एचएसटी/टीसी/ ५२१२ / सन २०१५ , दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ 
असा आहे . 


___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (२) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे . 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


रतिलाल अहिरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


सिन्नर , २३ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / व्यवसाय/ २४५२ / सन २०१५ .- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), धुळे हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
कालभैरव आदिवासी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , शेवाडे, तालुका 
शिंदखेडा. जिल्हा धळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० च्या ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ 
एजीआर ( ओ)/ ७४१/ सन २०१५-१६, दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ असा 


आहे . 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ (१ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक प्रशासन / अवसा/गिरणा जलवा स ./ अ . आ . / २१५२ / सन 
२०१५ . - मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतो की , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये गिरणा 
जलवाटप सहकारी संस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१५ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) नुसार सदर संस्थेवर 
श्री . आर. एस. महाजन, लिपिक अधिन लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( २) नुसार 
संस्थेचा अधिकारी/ पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती 
चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसाया संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावेत . 

सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला असे. 

किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल. 
एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०१५. 


आसाराम एस . गुसिंगे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे. 


धुळे , २९ डिसेंबर २०१५. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश 

क्रमांक जिविशा/ ग्रा .पं.निवडणूक/ मनाई आदेश/ ३६१९ / २०१५. - ज्याअर्थी, 
नंदुरबार जिल्ह्यात ९७ ग्रामपंचायतीचेनिवडणूक प्रक्रियोअंतर्गत दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१५ रोजी मतदान व दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वेळी उमेदवारांमध्ये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४ , शके १९३८ 


२३ 


(ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 


निवडणूक प्रचारावरून , बोगस मतदानावरून व उमेदवारामधील 
जयपराजयावरून अगर किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी ईद- ए-मिलाद व दिनांक २५ 
डिसेंबर २०१५ रोजी खिसमस (नाताळ) असे सण येत असल्याने नंदुरबार 
जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील बहुतेक ठिकाणी मिरवणुका निघतात . 
दरम्यान मुस्लिम लोकांना एखादेवेळी इतर धर्मिय लोकांच्या वाहनाचा 
धक्का अगर गर्दीत एकमेकांचा धक्का लागून सदर काळात कायदा व 
सुव्यवथेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच 
नाताळ सणाचे अनुषंगाने जिल्ह्यात खिश्चन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात 
येत असते. त्यावेळी मेळाव्याचे ठिकाणी खिश्चन धर्मीय लोक मोठ्या 
प्रमाणावर गर्दी होत असते. अशा वेळी चेंगराचेंगरी होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( फ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 

४०, ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 
लागू असे पर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात जाहीर सभा , मोर्चे, 
निदर्शने, पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन, प्रभारी अधिकारी 
किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक 
पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
तारीख , वेळ , जागा , मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे . 
___ सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक 
होणाऱ्या ग्रामपंचायत हद्दीत दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ चे ०० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहतील. 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 


सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 


त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , महेश घुर्ये, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ 
वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 

दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम, ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ) कलम ३६ 
मधील पोट- कलम अ ते फ प्रमाणे खालीलबाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील . 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी या विषयी निर्देश देणे ; 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे; 
( क ) सर्वमिरवणुकीच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजे अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास अर्चेच्यावेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा 
तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल 

अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटावर सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा , 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 


हा आदेश माझे सहीशिक्यानिशी आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ 
रोजी दिला आहे. 

महेश घुर्ये, 

पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ११ डिसेंबर २०१५. 


वाचावे : (१ ) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधात्मक आदेश /६५१५ / १५ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१५. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) 

आदेश 


( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचे किंवा 
ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे , 
बाबत निर्देश देणे ; 


क्रमांक २०१५/ ड / कक्ष- ३/ एमएजी-२/ कावि -२१४८ / २०१५. - उपोद्घातात 
नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे उक्त पत्रात म. पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी मुस्लिम बांधवांतर्फे 
ईद - ए-मिलाद हे सण साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी मुस्लिम 
बांधव मोठ्या संख्येने अंजानशाह दर्गा येथे नमाज पठणाकरीता एकत्र 
येतात व नमाज पठणानंतर गटागटाने आपआपल्या घरी जातात. तसेच 
ईद-ए -मिलाद निमित्त मुस्लिम समाजातर्फे धुळे जिल्ह्यात एकूण ७ मिरवणुका 
काढण्यात येतात . त्यापैकी धुळे शहरात सर्वात मोठी मिरवणूक काढली 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७ - १३ , २०१६ / चैत्र १८ - २४, शके १९३८ 


जाते त्यात तरूण वर्गाचा मोठा सहभाग असतो. तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ रोजी नववर्षाच्या स्वागतासाठी रात्री उशीरा पावेतो कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात येत असून यामुळे ही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे नमूद केलेले आहे . 


(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात 

आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदु व मुस्लीम बांधव यांच्यात किरकोळ 
कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण होऊन अशा 
घटनांमुळे गुंड प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्यात स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही 
समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात . त्यामुळे कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ चे 
०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो । 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) 
लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ.क्र .२ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) , (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


मागील ३७ (१ ), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 
___ तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, 
मोर्चेइत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो 
निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न , 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक 
१ जानेवारी २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेता वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 

अण्णासाहेब मिसाळ, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


धुळे , १७ डिसेंबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


